वितरण आदेडश HATH: 2 

कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 

सन २०२१-२०२२ 
१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँटच्या 
(टाईड) पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : १५ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा : 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.९ /३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८/४/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५/९ /2020 

. शासन परिपत्रक क्रमांकः पिईएस-२३२०/प्र.क्र.२२/ आसक, ग्रा.वि.वि.दि.१६/६/२०२० 
५. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६/६/२०२० 

६. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२ /वित्त-४, ग्रा.वि.वि.दि.१०/८/२०२० 

७. शासन परिपत्रक क्रमांकः पिईएस-४५२१/प्र.क्र.५१०/ आसक, ग्रा.वि.वि.दि.२६/८/२०२० 
८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.१५(४७-९//०७०/२०२०-२५,दि. २७.८.२०२१ चे पत्र 


oc “७ AD -O 


प्रस्तावना : 

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड ) पहिल्या हप्त्यापोटी रू.१२९२.१०कोटी इतका 
निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ८ मधील दि.२७.८.२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले 
आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय तथा परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १५ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण तथा विनियोजन करावयाचे आहे.संदर्भ क्रमांक ७ नुसार केंद्र 
शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात Bonet सदर निधी Public Finance Management 
System (PFMS) प्रणालीद्वारे वितरीत करणे बंधनकारक केले आहे ata सदर निधी थेट 
लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी PRIASoft-PFMS या दोन प्रणालींचे इंटिग्रेशन केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद , पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना 
वितरित करण्यासाठी ICIC] बँकेमार्फत PRIASOft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेणेबाबत 
शासन निर्णय क्र. पीईएस-४५२१/प्र.क्र.५०/आसक दि.२६.०८.२०२१ निर्गमित करण्यात आला आहे. 
त्यानुसार १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी ।0।0। बँकेमार्फत 
Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या sera Yew (टाईड) 
पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. १२९२.१० कोटी इतका निधी सोबतच्या 
विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना 
(जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात 
वितरीत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे सर्व जिल्हा परिषद/पंचायत समिती 
/ग्रामपंचायत यांना संदर्भ क्र. ७ च्या अनुषंगाने त्यांनी ।010। बँकेमध्ये उघडलेल्या 1-१ बचत 
खात्यामध्ये( Saving Account सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार PRIASoft-PFMS INTERFACE 
(29) द्वारे सदर निधी वितरीत करण्यात येईल. 


१. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त होणाऱ्या निधीचे जिल्हा परिषदेळा १०%, 
पंचायत समितीला १०% व ग्रामपंचायतीला ८०% या प्रमाणात वाटप होते. केंद्र शासनाने दिलेल्या 
सूचनांनुसार १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून थेट करणे 
आव्यक आहे .तसेच सदर निधी PRIASoft-PFMS INTERFACE (>>) द्वारे वितरित करणे अनिवार्य 
केले आहे व यासाठी ग्रामविकास विभाग/ जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या/ ग्रामपंचायती यांमध्ये 
ICICl बँकेचे 1-१ बचत खाते ( Saving Account) उघडून १५व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत 
करण्यास झासन परिपत्रक क्रमांकः पिईएस-४५२१/प्र.क्र.५०/आसक, ग्रा.वि.वि.दि.२६/८/२०२०अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. केंद्रशासन आणि राज्यझासनाद्वारे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
सुचनांनुसार केवळ ।0।0। बँकेत १५ व्या वित्त आयोगाचे संयुक्‍त बचत खातेच उघडणे अनिवार्य राहील. 
तसेच जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तारावरील १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगार्तगत 
विविध प्रकल्प /योजना मधील कंत्राटदार व इतर लाभार्थी यांना निधीचे वितरण ऑनलाईन पध्दतीने 
म्हणजेच PFMS प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक राहील. 


३. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर ICICI बँकेत १५ व्या वित्त आयोगाचे संयुक्‍त बचत 
खाते उघडण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (CAFO), जिल्हा परिषद यांची 
राहील तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर ।010। बँकेत १५व्या वित्त आयोगाचे संयुक्‍त बचत खाते उघडण्याची 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


संपूर्ण जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद यांची राहील . त्यांनी ICICI 
बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमवेत जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर १५व्या वित्त 
आयोगाचे बचत खाते 1--१ तत्त्वावर उघडण्याची कार्यवाही १५ दिवसात पूर्ण करून घ्यावी. 
ग्रामपंचायतींची खाती उघडण्यासाठी तालुका पातळीवर मेळावे आयोजित करण्यात यावेत. 


४. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी PFMS प्रणाली वरूनच वितरीत करणे आवश्‍यक असून सदर 
प्रणाली मार्फत निधी खर्च न झाल्यास केंद्र शासनाकडून १५ वा वित्त आयोगाचा पुढील हप्ता वितरीत 
करण्यात येणार नाही ही बाब विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत 
स्तरावरील १५ व्या वित्त आयोगाची खाती बँकेत उघडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्याचे 
संपूर्ण संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. 


५. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीचे नियोजन, 
सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील. 


६. '१५व्याकेंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासूनच्या १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत वितरीत निधीतून पंचायतराज 
संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची 
असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

७. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती 
करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


८. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर पुढील पायाभूत 
सेवांसाठी करावयाचा आहे :- 


१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे 
तसेच देखभाल व दुरूस्ती . 


२. पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण / पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर 
हार्वेस्टिंग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग). 


बंधित अनुदानाचा वापर हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी प्रत्येकी ५०% च्या प्रमाणात करावयाचा 
आहे. जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पूर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा निधी दुस- 
या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. यासंदर्भात पूर्णत: अंमलबजावणी झाल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत 
/ ग्रामसभेव्दारे प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर प्रमाणीकरणास पंचायतराजच्या पर्यवेक्षण 
प्राधिकरणाव्दारे विधिवत पुष्टी करण्यात यावी. याबाबत उचित कार्यवाहीसाठी ग्रामपंचायत 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


स्तरांकरिता पर्यवेक्षण प्राधिकारी, गट विकास अधिकारी ( पं.स.), पंचायत समिती स्तरांकरिता उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा.प आणि जिल्हा परिषद स्तराकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( 
जि.प.) हे असतील. 

९. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार संदर्भ क्र. ४ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी. 


१०. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त 
सर्वजिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 


सदरचा arma निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
३५/वि.आ.क., दि.०७/०९/२०२१ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०९०२११५५३३१४२० असा आहे.हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
p RAVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf048257ffe 
4ea09078de9d556aeS5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F 
7FAB712736F6, 
serialINumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135B 
E703BF6529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, 
cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Date: 2021.09.16 15:19:00 +05'30' 
देविचंद 
(प्रविण देविचंद जेन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.)यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.)यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि.वपं.रा.)यांचे स्वीय सहाय्यक 
महालेखापाल,महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

मुख्य लेखा परिक्षक,स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन,नवी मुंबई. 
सर्व उप सचिव / अवर सचिव,ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

सर्व सह मुख्य लेखा परिक्षक,स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ / वित्त आयोग कक्ष.) 
ग्रामविकास विभाग (सर्व कार्यासने ) 
निवडनस्ती.क्र.वित्त-४,ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई - ३२ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित /टाईड ग्रँट 
वितरण आदेश क्र.२ क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५० / वित्त-४, दिनांक १५/०९/२०२१ चे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
ed जिल्हा परिषद | पंचायत समिती | ग्रामपंचायत 
अ.क्र. | परिषदेचे एकूण रक्‍कम 
(१०%) (१०%) (८०%) 
नाव 
१ २ ३ 1 ४ | ५ द 

za ठाणे १९७१६ १९७१६ १५७७३० १९७१६२ 
२ पालघर ३२१२९ ३२१२९ २५७०३३ ३२१२९१ 
३ रायगड ३४४२९ ३४४२९ २७५४२८ ३४४२८६ 
४ | रत्नागिरी २९०२७ २९०२७ २३२२१९ २९०२७३ 
५ सिंधुदूर्ग १६२५४ १६२५४ १३००२३ १६२५३१ 
६ नाशिक ७२७७१ ७२७७१ ५८२१६५ ७२७७०७ 
७ | धुळे ३१०१५ ३१०१५ २४८११९ ३१०१४९ 
८ नंदूरबार २८४७४ २८४७४ २२७७९१ २८४७३९ 
९ जळगाव 48433 48433 ४७६२६६ ५९५३३२ 
| a | अहमदनगर ७५७४५ ७५७४५ ६०५९५७ ७५७४४७ 
हँ पुणे ७५८५१ ७५८५१ G0& C08 ७५८५११ 
१२ सातारा ५०२९५ ५०२९५ ४०२३६३ ५०२९५३ 
१३ सांगली ४३२५४ ४३२५४ ३४६०३५ ४३२५४३ 
| a | सोलापूर ६१४०८ ६१४०८ ४९१२६० ६१४०७६ 
१५ | कोल्हापूर ५३१९५ ५३१९५ ४२५५६२ ५३१९५२ 
१६ | औरंगाबाद ४३५६३ ४३५६३ ३४८५०६ ४३५६३२ 
१७ | जालना ३३१५४ ३३१५४ २६५२३० ३३१५३८ 
१८ परभणी २६५४७ २६५४७ २१२३७३ २६५४६७ 
१९ हिंगोली २०९२१ २०९२१ १६७३७१ २०९२१३ 
२० बीड ४३७०२ ४३७०२ ३४९६१९ ४३७०२३ 
२१ नांदेड ५०६७९ ५०६७९ ४०५४२८ ५०६७८६ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२१/प्रक्र-५०/वित्त-४ 


वा जिल्हा परिषद | पंचायत समिती | ग्रामपंचायत 
अ.क्र. | परिषदेचे एकूण रक्‍कम 
_ (90%) (90%) (८०%) 
२२ | उस्मानाबाद २९२४० २९२४० २३३९२४ २९२४०४ 
23 लातूर ३७६०७ ३७६०७ ३००८५३ ३७६०६७ 
२४ | बुलढाणा ४२६०० ४२६०० ३४०७९८ ४२५९९८ 
२५ अकोला २३०८४ २३०८४ १८४६७५ २३०८४३ 
२६ वाशिम २०६९५ २०६९५ १६५५५९ २०६९४९ 
२७ | अमरावती ४०१४० ४०१४० ३२११२१ ४०१४०१ 
२८ | यवतमाळ ४६८८३ ४६८८३ ३७५०६३ ४६८८२९ 
२९ वर्धा १९२७१ १९२७१ १५४१७१ १९२७१३ 
३० नागपूर ३१९४० ३१९४० २५५५२४ ३१९४०४ 
३१ भंडारा १९९९१ १९९९१ १५९९२९ १९९९११ 
३२ गोंदिया २२९५३ २२९५३ १८३६२५ २२९५३१ 
३३ चंद्रपूर 31090 29C9¢ २५४५४७ ३१८१८३ 
३४ | गडचिरोली २४२१६ २४२१६ १९३७२४ २४२१५६ 
एकूण १२९२१०० १२९२१०० १०३३६८०० १२९२१००० 
DEVICHA उक 
NDJAIN =e 
(प्रविण देविचंद जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


